RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31733 
Reg. No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक २८ ]] 


गुरुवार , एप्रिल ६, २०१७/ चैत्र १६, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ३४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ एप्रिल २०१७ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम , १८६ ९ . 

क्रमांक सीआरसी. २०१० / ३५५ /सीआर-६५ / का -११. - महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम , १८६९ (१८६ ९ चा १४ ) याचे कलम २१ , 
२२ अ व २३ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि 
याबाबतीत यांपूर्वी काढलेल्या सर्व शासकीय अधिसूचनांचा जिल्हा न्यायालय , कोल्हापूर यांना दुय्यम असलेल्या दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) , 
यांचेन्यायालय, पन्हाळा व दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) यांचे न्यायालय, मलकापूर - शाहूवाडी यांच्याशी जेथवर संबंधित असतील तेथवर , 
त्यामध्ये अंशतः फेरबदल करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे पुढीलप्रमाणे निदेश देत आहे की , दिनांक ८ एप्रिल २०१७ पासून , 

( क ) कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये , कळे ( खेरीवडे), तालुका पन्हाळा येथे जिल्हा न्यायालय , कोल्हापूर यास दुय्यम असलेले एक दिवाणी 
न्यायालय असेल ; 


( ख ) दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) हे उक्त न्यायालयाच्या अध्यक्षस्थानी असतील आणि ते कळे ( खेरीवडे ) येथे त्यांचे न्यायालय 


भरवतील ; 


( ग ) दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), कळे ( खेरीवडे) यास उक्त्त अधिनियमाच्या कलम २४ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे दिवाणी 
स्वरूपाच्या सर्व दाव्यांची, ज्या दाव्यांची दखल घेण्यास एकतर स्पष्टपणे किंवा ध्वनितरित्या मनाई केली असेल असे दावे वगळता, ज्या दाव्यांची 
विषयवस्तू कलम २४ मध्ये नमूद केलेल्या रकमेपेक्षा किंवा मूल्यापेक्षा अधिक नसेल अशा विषयवस्तूंची न्यायचौकशी करण्याची अधिकारिता 


असेल ; 


. 


( घ ) दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), कळे ( खेरीवडे ) यांच्या सर्वसाधारण अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये, याला जोडलेल्या 
अनुसूची “ क ” मध्ये नमूद केलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्यात स्थित असलेल्या ज्या गावांचा या पूर्वी दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर), पन्हाळा यांच्या स्थानिक सीमांमध्ये समावेश करण्यात आला होता अशी गावे तसेच याला जोडलेल्या अनुसूची “ ख ” मध्ये नमूद 


( १ ) 


भाग चार - अ - ३४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल ६, २०१७ / चैत्र १६, शके १९ ३ ९ 


केलेल्या दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) मलकापूर- शाहूवाडी यांच्या सर्वसाधारण अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये या अगोदर ज्या गावांचा 
समावेश करण्यात आला होता अशा गावांचा समावेश होईल ; 


( ङ ) अनुसूची “ क ” मध्ये नमूद केलेल्या गावांमध्ये उद्भवणारी व दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , पन्हाळा येथे दाखल करण्यात 
आलेली तसेच प्रलंबित असणारी दिवाणी प्रकरणे व अनुसूची “ ख ” मध्ये नमूद केलेल्या गावांमध्ये उद्भवणारी व दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर), मलकापूर- शाहूवाडी येथे दाखल करण्यात आलेली तसेच प्रलंबित असणारी दिवाणी प्रकरणे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कळे 
( खेरीवडे ) येथील न्यायालयात हस्तांतरित होतील . 


अनुसूची “ क ” 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) यांचेन्यायालय , पन्हाळा यांच्या अधिकारितेतून वगळलेल्या व दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), कळे 
( खेरीवडे) या न्यायालयाच्या अधिकारितेत समाविष्ट केलेल्या गावांची सूची 

नियोजित कळे येथील न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येणारी पन्हाळा तालुक्यातील कासारी नदीच्या दक्षिणेकडील ६२ गावांची नावे. 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


१ . 


कळे 


१७ . 


आकुर्डे 


३३. 


पिसात्री 


४ ९ . 


देवठाणे 


२ . 


मरळी 


१८ . 


गोटे 


३४. 


मानवाड 


५० . 


खोतवाडी 


३ . 


पाचगांव 


१ ९ . 


काटेभोगाव 


३५ . 


पाट पन्हाळा 


५१. 


शिंदेवाडी 


४ . 


खेरीवडे 


२० . 


तळेवाडी 


३६. 


घोटणे 


५२ . 


माजगांव 


५ . 


घरपण 


२१ . 


पोहाळवाडी 


३७. 


कोलीक 


५३. 


यवलुज 


६ . 


परखंदळे 


२२. 


पोहाळे तर्फ बोरगांव ३८ . 


वाशी 


५४ . 


पडळ 


तांदुळवाडी 


२३ . 


वाळोली 


३ ९ . 


पडसाळे 


५५ . 


सातार्डे 


9 . 

८ . 


मेंघानेवाडी 


२४ . 


वारनुळ 


४० . 


पोंबरे 


५६. 


बांदरेवाडी 


९ . 


सावर्ड 


२५ . 


४१ . 


माजनाळ 


५७. 


पुशिरे 


कुंभारवाडी 
साळवाडी 


१० . 


सुळे 


२६ . 


४२. 


पुनाळ 


५८ . 


म्हाळुगे 


११ . 


गोगवे 


२७ . 


वाळवेकरवाडी 


४३ . 


कसबा ठाणे 


५ ९ . 


भोगांव 


१२. 


कोदवडे 


२८ . 


बळपवाडी 


४४ . 


महाडिकवाडी 


६० . 


मोताईवाडी 


१३. 


२ ९ . 


मल्हारपेठ 


४५ . 


६१ . 


काउरवाडी 


वाघुर्डे 
वेतवडे 


१४ . 


३० . 


पणोरे 


४६. 


मुगडेवाडी 
सुंभेवाडी 
कांडारवाडी 


६२ . 


पणुत्रे 


१५ . 


आंबर्डे 


३१ . 


किसरुळ 


४७ . 


१६ . 


हारपवडे 


३२ . 


काजवडे 


४८ . 


वानरवाडी 


अनुसूची “ ख ” 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) यांचे न्यायालय, मलकापूर-शाहूवाडी यांच्या अधिकारितेतून वगळलेल्या व दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ), कळे ( खेरीवडे) यांच्या अधिकारितेत समावेश केलेल्या गावांची सूची. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल ६, २०१७ / चैत्र १६, शके १९ ३ ९ 


३ 


नियोजित कळे येथील न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट होणारी शाहूवाडी न्यायालयातील १६ गावांची नांवे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


१ . 


नांदगाव 
नांदारी 


अ.क्र . गावाचे नांव 
१०. इंजोळी ( सावर्डी) 
११. करंजफेण 


२ . 


३ . 


१२. 


मरळ 


४ . 


१३. येळवडी 
१४ . बी 


घुघुर 
परळी 
सोनुर्ले 
मालापुडे 
कतालेवाडी 
पेंडागले 


१५ . 


काटे 


७ . 


१६ . 


बरंबाळ 


८ . 


९ . 


पाल 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नी . प्र . धोटे , 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार - अ - ३४-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल ६, २०१७ / चैत्र १६, शके १९ ३ ९ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 3rd April 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CIVIL COURTS ACT , 1869 . 

No. CRC - 2010 /355 /C.R.65/DESK - 11. - In exercise of the powers conferred by sections 21, 
22A and 23 of the Maharashtra Civil Courts Act (XIV of 1869), and of all other powers enabling 
it in this behalf, and in partial modification of all the earlier notifications issued in this behalf, 
in so far as they relate to the Court of Civil Judge ( Junior Division ), Panhala and the Court of 
Civil Judge ( Junior Division ), Malkapur - Shahuwadi, sub -ordinate to the District Court, Kolhapur , 
the Government of Maharashtra hereby , with effect from 8th April 2017 directs that, 

( a ) There shall be a Civil Court at Kale (Kheriwade), Taluka Panhala , sub -ordinate to 
the District Court, Kolhapur in Kolhapur District ; 

(b ) the said Court shall be presided over by the Civil Judge ( Junior Division ), who shall 
hold his Court at Kale (Kheriwade) ; 

(c ) The Civil Judge ( Junior Division ), Kale (Kheriwade ) shall have jurisdiction to try all 
the suits of civil nature as defined in section 24 of the said Act , the subject matter of which 
does not exceed in amount or value mentioned in said section 24 except the suits, the 
congizance of which is either expressly or impliedly barred ; 

(d ) the local limits of the ordinary jurisdiction of the Civil Judge (Junior Division ), Kale 
(Kheriwade) shall comprise of the villages situated in Taluka Panhala of District Kolhapur , 
mentioned in the Schedule ‘ A ’ appended hereto , which were heretofore included within the 
local limits of the ordinary jurisdiction of the Civil Judge ( Junior Division ) at Panhala and 
the Schedule B appended hereto , which were heretofore included within the local limits of 
the ordinary jurisdiction of the Civil Judge ( Junior Division ) at Malkapur- Shahuwadi ; 

(e ) the civil cases arising out of the Villages mentioned in the Schedule ‘A ’ being filed 
and pending in the Court of Civil Judge ( Junior Division ) at Panhala and the Schedule B 
being filed and pending in the Court of Civil Judge ( Junior Division ) at Malkapur - Shahuwadi, 
shall stand transferred to the Court of Civil Judge ( Junior Division ), Kale (Kheriwade ). 

Schedule A 


List of villages excluded from the jurisdiction of the Court of Civil Judge ( Junior Division ), 
Panhala and included in the jurisdiction of the Court of Civil Judge ( Junior Division ), Kale 
(Kheriwade ) . 


Sr. No. 


Name of Villages 


Sr. No. 


Name of Villages 


Sr. No. 


Name of Villages 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


2 
3 
4 


5 


6 


Kale 
Marli 
Panchgaon 
Kheriwade 
Gharpan 
Parwandle 
Tandulwadi 
Meghanewadi 
Savarde 
Sule 
Gogwe 
Kodawade 


13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 


Waghurde 
Wetavde 
Ambarde 
Harpawade 
Akurde 
Gote 
Katebhogaon 
Talewadi 
Pohalwadi 
Pohale Tarf Borgaon 
Waloli 
Warnul 


25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 


Kumbharwadi 
Salwadi 
Walkekarwadi 
Balpwadi 
Malharpeth 
Panore 
Kirsul 
Kajwade 
Pisatri 
Manwad 
Pat Panhala 
Ghotane 


7 


8 


9 


10 
11 
12 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल ६, २०१७/ चैत्र १६, शके १ ९ ३ ९ 


4 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 


Kolik 
Washi 
Padsale 
Pombre 
Majnal 
Punal 
Kasba Thane 
Mahadikwadi 
Mugadewadi 


46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 


Sumbhewadi 
Kandarwadi 
Wanarwadi 
Dev Thane 
Khotwadi 
Shindewadi 
Majgaon 
Yawluj 
Padal 


55 
56 
57 
58 
59 


Satarde 
Bandarewadi 
Pushire 
Mahalunge 
Bhogaon 
Motaiwadi 
Kaurwadi 
Panture 


60 


61 
62 


44 
45 


Schedule B 


List of villages excluded form the jurisdiction of the Court of Civil Judge ( Junior Division ), 
Malkapur -Shahuwadi and included in the jurisdiction of the Court of Civil Judge (Junior 
Division ), Kale (Kheriwade). 


Sr. No. 


Name of Villages 


Sr. No. 


Name of Villages 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Nandgaon 


9 


Pal 


2 


Nandari 


10 


Injoli (Sawardi) 
Karanjfen 


3 


Ghungur 


11 


4 


Parli 


12 


Maral 


5 


Sonurle 


13 


Yelwadi 


6 


14 


Barki 


Malapude 
Katalewadi 


7 


15 


Kate 


8 


Pondagle 


16 


Buranbal 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


N. P. DHOTE , 
Joint Secretary to Government. 


भाग चार - अ - ३४-२अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल ६, २०१७/ चैत्र १६, शके १ ९ ३ ९ 


विधि व न्याय विभाग 


. 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ एप्रिल , २०१७. 

अधिसूचना 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३. 

क्रमांक सीआरसी २०१० / ३५५ / सीआर-६५ / का -११. - फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ (१ ९ ७४ चा २ ) महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना 
त्याच्या कलम ११, पोट - कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून , आणि याबाबतीत यापूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचनांचा कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, पन्हाळा यांचे न्यायालय 
आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, मलकापूर- शाहूवाडी यांचे न्यायालय यांच्याशी जेथवर संबंध असेल तेथवर, त्यांमध्ये 
अंशतः फेरबदल करून , महाराष्ट्र शासन , मुंबई उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून , याव्दारे निदेश देत आहे की ; दिनांक ८ एप्रिल, २०१७ 
पासून , 

( क ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ क ” कध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ज्या गावांचा कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, पन्हाळा 
आणि या सोबत जोडलेल्या अनुसूची “ ख ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ज्या गावांचा कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय , 
मलकापूर- शाहूवाडी यांच्या अधिकारितेत समावेश करण्यात आला होता त्या गावांना त्यांमधून वगळण्यात येईल व त्या गावांचा कोल्हापूर 
जिल्ह्यातील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय , कळे ( खेरीवडे), यांच्या अधिकारितेत समावेश करण्यात येईल ; 

( ख ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ क ” मध्ये नमूद केलेल्या व यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ ख ” मध्ये नमूद केलेल्या गावांमध्ये 
उद्भवणारी व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचेन्यायालय, पन्हाळा व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय, मलकापूर- शाहूवाडी यांच्याकडे 
उक्त दिनांकापूर्वी प्रलंबित असणारी फौजदारी स्वरूपाची सर्व प्रकरणे कायद्यानुसार निकाली काढण्यासाठी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, कळे 
( खेरीवडे) कोल्हापूर यांच्याकडे वर्ग करण्यात येतील . 


अनुसूची " क " 


प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, पन्हाळा यांच्या अधिकारितेतून वगळलेल्या व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, कळे ( खेरीवडे) यांच्या अधिकारितेत 
समावेश केलेल्या गावांची सूची. 

नियोजित कळे येथील न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येणारी पन्हाळा 
तालुक्यातील कासारी नदीच्या दक्षिणेकडील ६२ गावांची नावे. 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


१ 


१७ 


३३ 


पिसात्री 


४ ९ 


२ 


१८ 


३४ 


मानवाड 


५० 


कळे 
मरूळी 
पाचगांव 
खेरिवडे 


देवठाणे 
खोतवाडी 
शिंदेवाडी 


w 


३५ 


५१ 


२० 


आकुर्डे 
गोटे 
काटेभोगाव 
तळेवाडी 
पोहाळवाडी 
पोहाळे तर्फे बोरगांव 
वाळोली 


३६ 


५२ 


माजगांव 


घरपण 


२१ 


३७ 


५३ 


यवलुज 


पाट पन्हाळा 
घोटणे 
कोलीक 
वाशी 
पडसाळे 
पोंबरे 


२२ 


३८ 


५४ 


पडळ 


७ 


२३ 


३ ९ 


५५ 


८ 


२४ 


४० 


५६ 


९ 


२५ 


४१ 


माजनाळ 


५७ 


१० 


२६ 


४२ 


५८ 


परखंदळे 
तांदुळवाडी 
मेंघानेवाडी 
सावर्डे 
सुळे 
गोगवे 
कोदवडे 
वाघुर्डे 
वेतवडे 

आंबडे 
हारपवडे 


११ 


सात . 
बांदरेवाडी 
पुशिरे 
म्हाळुगे 
भोगांव 
मोताईवाडी 
काउरवाडी 
पणुत्रे 


२७ 


४३ 


१२ 


वारनुळ 
कुंभारवाडी 
साळवाडी 
वाळवेकरवाडी 
बळपवाडी 
मल्हारपेठ 
पणोरे 
किसरुळ 
काजवडे 


२८ 


४४ 


६० 


२ ९ 


पुनाळ 
कसबा ठाणे 
महाडिकवाडी 
मुगडेवाडी 
सुंभेवाडी 
कांडारवाडी 
वानरवाडी 


४५ 


६१ 


१४ 


३० 


४६ 


६२ 


१५ 


३१ 


४७ 


१६ 


३२ 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल ६, २०१७/ चैत्र १६, शके १ ९ ३ ९ 


७ 


अनुसूची “ ख ” 


. 


प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , यांचे न्यायालय , मलकापूर -शाहूवाडी यांच्या अधिकारितेतून वगळलेल्या व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, कळे 
( खेरीवडे) यांच्या अधिकारितेत समावेश केलेल्या गावांची सूची. 

नियोजित कळे येथील न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट 

होणारी शाहूवाडी न्यायालयातील १६ गावांची नावे 


अ . क्र . गावाचे नाव 


अ . क्र . गावाचे नाव 


१ 


नांदगाव 
नांदारी 


२ 


३ 


१० करंजफेण 
११ येळवडी 
१२ काटे 
१३ येळवडी 
१४ बर्की 
१५ 

काटे 


घुघुर 
परळी 
सोनुर्ले 
मालापुडे 
कतालेवाडी 
पेंडागले 


द 


७ 


बरंबाळ 


८ 


पाल 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नी . प्र. धोटे , 
शासनाचे सहसचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल ६, २०१७ / चैत्र १६, शके १९ ३ ९ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd April 2017 


NOTIFICATION 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE 1973. 

No. CRC . 2010 /355 /C.R.65 /DESK - 11. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) 
of section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ), in its application to the State 
of Maharashtra and of all other powers enabling it in this behalf; and in partial modification 
of all the earlier notification issued inthis behalf, in so far as they relate to the Court of Judicial 
Magistrate , First Class, Panhala , in Kolhapur District, and the Court of Judicial Magistrate , 
First Class , Malkapur - Shahuwadi, in Kolhapur Disrtict , the Government of Maharashtra , in 
consultation with the High Court of Judicature at Bombay , hereby specifies that, with effect 
from the 8th April 2017 . 

( a ) the village specified in the Schedule ‘ A’appended hereto , which were heretofore included 
within the jurisdiction of the Court of Judicial Magistrate , First Class , Panhala and in the 
Schedule B appended hereto , which were heretofore included within the jurisdiction of the 
Court of judicial Magistrate, First Class , Malkapur- Shahuwadi in Kolhapur District, shall be 
excluded therefrom and be included within the jurisdiction of the Court of Judicial Magistrate, 
First Class , Kale, (Kheriwade) in Kolhapur District ; and 

(6 ) all the matters of criminal nature arising out of the villages mentioned in the Schedule 
‘A ’ and the Schedule B appended hereto , pending before the said date in the Court of Judicial 
Magistrate , First Class , Panhala and the Court of Judicial Magistrate , First Class , Malkapur 
Shahuwadi in Kolhapur Distirct, respectively , shall be transferred to the Court of Judicial 
Magistrate , First Class , Kale (Kheriwade ) in Kolhapur District , for disposal according to law . 

Schedule A 


List of villages excluded from the jurisdiction of the Court of Judicial Magistrate , First 
Class , Panhala and included in the jurisdiction of the Court of judicial Magistrate , First Class, 
Kale (Kheriwade) . 


Sr. 


Name of 


Sr. 


Name of 


Sr. Name of 


No. 


No. 


Villages 


Villages 

( 2 ) 


No. Villages 
( 1 ) ( 2 ) 


( 1 ) 


( 1) 


( 2 ) 


1 . 


Kale 


22 . 


Pohale Tarf 


43. Kasba Thane 


Borgaon 
Waloli 


2 . 


Marli 


23 . 


3 . 


24 . 


Panchgaon 
Kheriwade 


Warnul 
Kumbharwadi 


44. Mahadikwadi 
45. Mugadewadi 
46. Sumbhewadi 
47. Kandarwadi 


4 . 


25 . 


5 . 


26 . 


Salwadi 


6 . 


27 . 


48. Wanarwadi 


7 . 


Gharpan 
Parwandle 
Tandulwadi 
Meghanewadi 
Savarde 


28 . 


49. Dev Thane 


Walwekarwadi 
Balpwadi 
Malharpeth 
Panore 


8 . 


29 . 


50. Khotwadi 


9 . 


30 . 


10 . 


Sule 


31. 


Kisrul 


51. Shindewadi 
52. Majgaon 
53. Yawluj 


11. 


32 . 


Gogwe 
Kodawade 
Waghurde 


kajwade 
Pisatri 


12 . 


33 . 


54. Padal 


13 . 


34 . 


Manwad 


55. Satarde 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल ६, २०१७/ चैत्र १६, शके १ ९ ३ ९ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


14 . 


Wetavde 


35 . 


Pat Panhala 


56 . 


Bandarewadi 


15 . 


Ambarde 


36 . 


Ghotane 


57. 


Pushire 


16 . 


37 . 


Kolik 


Harpawade 
Akurde 


58. Mahalunge 
59. Bhogaon 


17 . 


38 . 


Washi 


18 . 


Gote 


39 . 


Padsale 


60. Motaiwadi 


19 . 


40 . 


Pombre 


61. 


Kaurwadi 


Katebhogaon 
Talewadi 


20 . 


41. 


62. 


Panutre 


Majnal 
Punal 


21 . 


Pohalwadi 


42 . 


Schedule B 
List of villages excluded from the jurisdiction of the Court of Judicial Magistrate , First Class,Malkapur 
Shahuwadi and included in the jusrisdiction of the Court of JudicialMagistrate , First Class , Kale (Kheriwade ) 


Sr. 


Name of Villages 


Sr. 


Name of Villages 


No. 


No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


9 . 


Pal 


Nandgaon 
Nandari 


2 . 


10 . 


3 . 


11. 


Ghungur 
Parli 


Injoli (Sawardi) 
Karanjfen 
Maral 


4 . 


12 . 


5 . 


Sonurle 


13 . 


Yelawadi 


6 . 


14 . 


Barki 


7 . 


Malapude 
Katalewadi 
Pondagle 


15 . 


Kate 


8 . 


16 . 


Buranbal 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. P. DHOTE , 


Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


